मा. औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या 
निर्णयानुसार देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम 
महाराष्ट्र, कोल्हापूर समितीतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
नियमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डीएमसी -२०१४/४९७/प्र.क्र.६१/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ- १) विधिव न्याय विभाग शासन निर्णय wh. 9998 8/P, दि. १७ ऑगस्ट, १९७३. 
२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. १४७४१/?, दि. २० जून, १९७२. 
) विधि व न्याय विभाग शासन पत्र क्र. डीएमसी-१२-७५/(२७९))॥ दि.१२.१०.१९७६. 
) सचिव,देवस्थान व्यवस्थान समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांचे दि. ९.०८.२०१४ 
रोजीचे पत्र. 
५) मा. औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर येथे दाखल विविध याचिके संदर्भात दिलेले 
दि. ०३.०५.२०१२ रोजींचे निर्णय. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील अनुक्रमे दि. १७ ऑगस्ट, १९७३ व दि. २० जून, १९७२ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये देवस्थान व्यवस्थापन समिती,पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 


देवस्थानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेले आहे. देवस्थान व्यवस्थापन 
समितीने सन २००८-०९ मध्ये काही कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त पदावर व काही अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची 


तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती केली होती. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा व सुधारीत 


आकृतीबंधास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव समितीमार्फत शासनास सादर केलेला होता. मात्र सदर 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करुन या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडीत 


करण्याचे fda शासनाने दिले होते. या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात मा. 


औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर येथे दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याबाबत दि. ०३.०५.२०१२ 
रोजीच्या निर्णयात या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. 


२. शासनाच्या दि. ०२.०५.१९६९ च्या अधिसूचनेन्वये देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम 


महाराष्ट्र, कोल्हापूर ही समिती स्थापित करण्यात आली असून दि. २४.०५.१९६९ च्या अधिसूचनेन्वये 
या समितीकडे कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ३०६७ मंदिरे व्यवस्थापनासाठी 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमसी -२०१४/४९७/प्र.क्र.६१/का.१६ 


हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहेत. देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या 


समितीचे कामकाज मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था, अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीनुसार पार 
पाडले जाते. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार समिती राज्य शासनाच्या पूर्व मंजूरीने समितीचे कार्य 


करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठीच्या आकृतीबंधानुसार कर्मचाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करेल. 
३. विभागाच्या संदर्भाधीन पत्र क्र. ३ दि. १२.१०.१९७६ रोजीच्या पत्रान्वये इतर देवस्थानातील 


कर्मचारी हे राज्य शासन अथवा देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे नसणार असून ते फक्त संबंधित 


देवस्थानाचे कर्मचारी संबोधले जातील व त्यांच्या नेमणुकीसाठी, सेवा चाळू करण्यासाठी व त्यांच्या 
वेतनात वाढ करण्यासाठी शासन मंजुरीची आवश्‍यकता असणार नाही. आकृतीबंधानुसार देवस्थान 


व्यवस्थापन समितीवर नियुक्‍त कर्मचाऱ्याचे वेतन व्यवस्थापन निधीतून अदा केले जाते व इतर 


देवस्थानावरील नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांना एक ठराविक वेतन अदा करण्यात येत असून ते देवस्थान 
निधीतून अदा करण्यात येते. 


४. सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन 
क्र. 8 दि. ०९.०८.२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये केलेली विनंती व मा. औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांनी 
दाखल याचिकेसंदर्भात दिलेला निर्णय व परिच्छेद ३ मधील बाब विचारात घेता, मा. औद्योगिक 
न्यायालयात दावे दाखल केलेल्या व त्यांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयातील १८ 


कर्मचाऱ्यांसंदर्भात निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर येथे दावा दाखल केलेल्या १८ कर्मचाऱ्यांसदर्भात 
मा. औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


अ. मा. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व आकृतीबंधात मंजूर असलेल्या पदानुसार 
खालील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नांव पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) 
१. श्री. सुया जयसिंग पाटील कनिष्ठ अभियंता ९३००-३४८००-४३०० 
२. श्रीमती पुनम बापूसो पाटील लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
३. श्रीमती मिनल समीर कोठारे लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
४. श्री. शाहू निवृत्ती पोळकर लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
षु. श्री. मिलींद मधुकर घेवारी लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
६. श्री. उत्तम आनंदराव मिटके लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
श्री. धेर्यशिल Ear तिवले लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
श्री. बाळकृष्णा दत्तात्रय ननवरे लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमसी -२०१४/४९७/प्र.क्र.६१/का.१६ 


९. | att. रोहीत सुनिल पाटील लिपिक ५२००-२०२००-१९०० 
१० | श्री. सचिन राम बांदेकर शिपाई ४४४०-७४४०-१३०० 
११. | श्री. अनिरुध्द अशोक गुरव शिपाई ४४४०-७४४०-१३०० 

ब. तसेच मा. औद्योगिक न्यायालयाने ज्यांच्या सेवा नियमित करण्याचे आदेश दिलेळे आहेत परंतु 


जी पदे आकृतीबंधात मंजूर नाहीत किंवा ज्यांचे वेतन देवस्थान निधीतून अदा करण्यात येते, अशा 


खालील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत देवस्थान समितीने आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


अ.क्र. | नांव पदनाम 
१. श्री. धनाजी सदाशिव गुरव वाहन चालक 

2. श्री. प्रमोद रामदास उपाध्ये पुजारी 

३. | श्री. पंकज मनोहर दादर्ण पुजारी 

४. श्री. बाळासो जनार्धन दादर्णे पुजारी 

५. श्री. योगेश दिनकर पाटील सहाय्यक पुजारी 
६. श्री. रामदास आबाजी दिंडे शिपाई 

७ श्री. मानसिंग बंडू पाटील शिपाई 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०२१५४२५६१५१२ असा आहे. तसेच सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Salunke 
Sunita Parag 


Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
ment Of Maharasht Water Ri 
nt, postalCode=400032, st=Mahi hy 
ee0eef2d 14d407f36dd3610d7d17b1 9cc85c5da3c6493 
dd1b6379b15e3372 
INumber=8f3e3dd76ae275cc1afa0cObe4edf609c0420709b30 
d7478f9b8cff1b4acde7d, cn=Salunke Sunita P: 
D 2019.02.02 15:44:31 +05'30' 


(सु.प.साळुंके) 


कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग. 


प्रतिः- १) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) अध्यक्ष, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र ,कोल्हापूर, 
५) सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र ,कोल्हापूर, 


६) निवड नस्ती/का.१६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


